महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचेकडून 
प्राप्त नाबार्डच्या (RIDF) अंतर्गत नागपूर , सांगली, 
जळगाव व अमरावती येथील नवीन शासकीय 
गोदाम बांधकाम प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... (सन- २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१६०/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३० नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा:- १ अ.ना.पु. व ग्रा.सं. विभाग शासन निर्णय क्रमांक:-गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.११०/नापु-१६ब, 
F&.2§.0€.2022. 
2) महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.मरावम /क/बांधकाम/ १४२६, 
दि.०७.११.२०२२. 
३) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,नागपूर यांचे पत्र क्र.०९/जिपुअ/अ.का./कावि३७०/२०२२ 
दि.११.११.२०२२ 
४) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सांगली यांचे पत्र क्र.पुरवठा/ गोदाम-६/आर आर ४३४/ २०२२ 
दि.१५.११.२०२२ 
५) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,अमरावती यांचे पत्र क्र.कक्ष १४/ अकापु/कावि १३१०/ २०२२ 
दि.१५.११.२०२२ 
६) जिल्हा पुरवठा अधिकारी,जळगाव यांचे पत्र क्र.पुरवठा/ जि.पु.ज.७/कावि / 
२०२२/९/६५/३३८/२०२२ दि.०९.११.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय दि.२६.०८.२०२२ अन्वये नाबार्ड व ग्रामीण पायाभूत विकास 
निधी (RIDF) अंतर्गत नवीन गोदामांचे, नाबार्ड व्यतिरिक्त इतर नवीन गोदामांसाठी आवश्‍यक अतिरिक्त 
बांधकाम व गोदाम दुरुस्ती या कामांचे बांधकाम यापुढे सार्वजनिक बांधकाम विभागा ऐवजी महाराष्ट्र 
राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून करुन घेण्याबाबतचा प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
तसेच महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांची अंमळबजावणी यंत्रणा व knowledge Partner 
म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. 

त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांनी संदर्भीय पत्र दि.०७.११.२०२२ अन्वये नागपूर 

(०३ गोदामे), सांगली (०२ गोदामे), जळगाव (०९ गोदामे), व अमरावती (०३ गोदामे) येथील एकूण १७ 
ठिकाणच्या नवीन गोदाम बांधकामांची अंदाजपत्रके राज्यस्तरीय ई-दरसूची २०२२-२३ मधील दर 
विचारात घेऊन तांत्रिक मान्यतेच्या शिफारशीसह प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
यांना सादर केलेली आहेत. सदरचे अंदाजपत्रक संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी प्रशासकीय 
मान्यतेकरीता शासनास सादर केली आहेत. सदर गोदाम बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१६०/नापु-१६-ब 


शासन नणंय:- निर्णय:- 
नागपूर (०३ गोदामे), सांगली (०२ गोदामे), जळगाव (०९ गोदामे), व अमरावती (०३ गोदामे) 
येथील एकूण १७ ठिकाणच्या नवीन गोदाम बांधकामांची अंदाजपत्रके राज्यस्तरीय ई-दरसूची २०२२- 
२३ मधील दर विचारात घेऊन प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर केली आहेत. सदर गोदाम 


2. 


बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास व कामास पुढील अटींच्या अधिनतेने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
|. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
॥. नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
३. शासकीय गोदाम बांधकाम:- 
अ. ।'जिल्हा तालुका vented ।गोदाम  । प्रस्तावित प्रस्तावित गोदामाची 
क्र. गोदामाचे संख्या गोदामाची अंदाजपत्रकीय किंमत 
ठिकाण क्षमता मे.टन.) | (द लक्ष) 
१. नागपूर मौदा मौदा १ १०८० १८१.१९ 
2. नागपूर । पारशिवनी | पारशिवनी | १ | १०८० 928.8 
3. नागपूर कुही कुही १ १८०० २३७.६६ 
४. सांगली कडेगाव तडसर २ (१०८० २१६० ३९२.८२ 
प्रत्येकी ) 
प. जळगाव मोहाडी मोहाडी Pa 3000 ४६०.१५ 
६. जळगाव जामनेर जामनेर १ १०८० २००.७० 
७ जळगाव यावल यावल = ae १०८० २६०.५५ 
जळगाव | मुक्ताईनगर | मुक्ताईनगर | १ | १0०८० २६४.१६ 
जळगाव | चाळीसगाव | चाळीसगाव १ १०८० २०२.४१ 
| do. | ०. | जळगाव रावेर सावदा 1 a १०८० २१८.९७ 
|. पै. | १. | जळगाव पाचोरा सारोळा 1 १__| १८०० ३२८.४९ 
१२. | जळगाव अमळनेर अमळनेर १ १८०० ३१२.४६ 
१३. | जळगाव चोपडा चहार्डी = a १०८० १९२.९९ 
१४. | अमरावती । नांदगाव नांदगाव १ १०८० १६३.६२ 
(खांड) 
१५. | अमरावती | अचलपूर अचलपूर १ ३००० ४७१.९५ 
१६. | अमरावती तिवसा तिवसा १ १८०० २८९.२९ 
१७. एकूण शिश २५०८० ४३६७.२६ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१६०/नापु-१६-ब 


४. वरीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाळेल्या नवीन शासकीय गोदाम बांधकामासाठी निधी 
प्राप्त झाल्यांनतर शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरू करण्यात येऊन विहित मुदतीत 
पूर्ण करण्यात यावीत. 

५. काम सुरू करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करून घेण्यात यावी. 

६. बांधकामासाठी विलंब अथवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सदर गोदामांचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचेमार्फत करण्यात यावे. सदर गोदाम 
बांधकाम कामांना आवश्‍यकतेनुसार निधी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांना उपलब्ध करून 
देण्यात येईल. 

७. सदर गोदाम बांधकामावरील खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात व तद्नंतर वेळोवेळी 
उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात येईल. 

८. सदर गोदामांचे बांधकाम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र राज्य 
वखार महामंडळ, पुणे यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट असल्याची 
खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर करावा. 

९. गोदाम बांधकामाच्या अंदाजपत्रकातील मुख्य गोदाम बांधकामाव्यतिरिक्‍त इतर सोयी 
सुविधांच्या समावेशाबाबत शासन स्तरावरुन दिलेल्या विविध सुचना विचारात घेवून जिल्हाधिकारी 
यांच्या स्तरावर खातरजमा करावी. 

१०. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यांनंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी 
यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबत खातरजमा करावी. काही त्रुटी 
राहून गेल्या असल्यास त्याची पूर्तता महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे यांचेकडून करून घ्यावी व 
त्याचा स्थळ निरिक्षणाचा अहवाळ अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

११. सदरील शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे पूर्ण होताच त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी घ्यावी. 

१२. उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८,०२, साठवण व वखार साठवण,१०१, 
ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे 
बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे” या 
ळेखाशिर्षातर्गत खर्ची टाकण्यात यावा. 

१३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या भाग-१, उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार 
व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक 
विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सदर प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२२/प्र.क्र.१६०/नापु-१६-ब 


१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११३०१६२७५६०६०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIKAS MOHAN .-.- मव 
RAUT पणय 
(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


=Maharashtra, 
.21CB169A8A5475E77BE535D 
KAS MOHAN RAUT 


30° 


प्रत, 


जिल्हाधिकारी, नागपूर, सांगळी, जळगाव, अमरावती 
. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग,मुंबई 
३. उपायुक्त (पुरवठा), नागपूर, पुणे, नाशिक व अमरावती 
४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर, सांगली, जळगाव, अमरावती 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, सांगली, जळगाव, अमरावती 
६. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उप सचिव मार्फत) 
९. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय,मुंबई 
१०. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्राळय,मुंबई 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-१), मंत्रालय, मुंबई 
१२. उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर पुणे ४११००५ 
१३. महाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी), महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
१४. निवड नस्ती/नापु-१६-ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


